राज्याची निसर्ग मानचिन्ह घोषित करण्याचे 
निकष ठरविण्यासाठी गठीत समितीमध्ये 
सुधारणा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३२१/प्र.क्र. ४६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १.महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.डब्ल्यूएलपी/०३२१/प्र.क्र.४६/फ-१,दि.३१.०३.२०२१ 
२. महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र.एएफओ/२०२१/प्र.क्र.०४/फ-७, दि. ०१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्याचे निसर्ग मानचिन्ह म्हणून घोषित करणे व त्यासाठीचे निकष ठरविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ चे 
शासन निर्णयान्वये सर्वसमावेशक समिती स्थापन करण्यात येऊन श्री. सुनिल लिमये, तत्कालीन अपर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई यांची सदर समितीचे अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. संदर्भ क्र. २ च्या शासन आदेशान्वये श्री. सुनिल लिमये यांची पदोन्नती होऊन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर या पदावर पदस्थापना करण्यात आली असल्यामुळे गठीत समितीमध्ये 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपदी अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई हे राहतील. 
२. समितीमधील इतर सदस्यांची नियुक्‍ती व त्यांना दिलेले निर्देश तसेच समितीची कार्यकक्षा संदर्भ 
क्र.१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणेच राहील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०७१२३२०१३८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कडी 


॥ ।॥211310511 REVENUE AND 


n 
S | D D E S H T U KA RA M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
4.20=7dc40890d791d'1b1 e6bae88da52eabb63¥1f3ab625 
८3733९7036, 
SAWA R D E KA R serialNumber=5712ce2d7a095c22e97ebb8f03c668b 1 2ebal 
SAW. 


db0dd8e284883b7bd7fa74da65d, cn=SIDDESH TUKARAM. 


Date: 2021.09.07 12:32:49 +05'30 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३२१/प्र.क्र. ४६/फ-१ 


६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व,नागपूर 
७. सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) 
८ 
९ 


. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 
१०.वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 
११.वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
१२.वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगांव-नागझिरा व बोर व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया 
१३.वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली 
१४.सर्व उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) 
१५.सर्व समिती सदस्य 
१६.फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई /निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


